निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी/इंग्रजी)परीक्षा-२०१७ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांचे फेर नियतवाटप 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी- १५१८/प्र.क्र.१५६/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९४१७२ 
तारीख: ०३ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ :- समक्रमांकित शासन ज्ञापन दि.२८.११.२०१८ 
ज्ञापन:- 

निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी/इंग्रजी), या गट ब (अराजपत्रित) पदावर नियुक्तीसाठी घेण्यात 
आलेल्या निम्नश्रेणी लघुलेखक परीक्षा - २०१७ चा अंतिम निकाल मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल 
केलेल्या रिट याचिका क्र.२०५३/२०१४ श्री.संजीव शुक्ला विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर संलग्न 
याचिका प्रकरणी होणाऱ्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस 
केलेल्या व निवडसूचीत समावेश करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे नियतवाटप दि.२८.११.२०१८ चे 
ज्ञापनासोबतच्या विवरणपत्र “अ”व “ब” मध्ये नमुद केल्यानुसार त्यांच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागात व बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयात निम्नश्रेणी लघुलेखक 
(मराठी/इंग्रजी) या रिक्‍त पदावर करण्यात आले होते. सदर आदेझातीळल विवरणपत्र-अ येथील 
शिफारस क्र.१,७ व विवरणपत्र-ब येथील शिफारस क्र.२ येथील उमेदवारांचे प्रशासकीय कारणास्तव 
सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे फेरनियतवाटप करण्यात येत आहे. सदर उमेदवारांनी 
सुधारीत नियतवाटप केलेल्या विभागामध्ये तात्काळ रुजू व्हावे व रुजू अहवाल सामान्य प्रशासन विभाग 
(१४-अ) मध्ये सादर करावा. तसेच विवरणपत्रातील नमूद उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता दिनांक 
२८.११.२०१८ च्या शासन ज्ञापनातील नियतवाटप यादीनुसार संबंधित उमेदवार प्रथम रुजू होण्यासाठी 
आलेल्या दिनांकानुसार व म.ना.से.(ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम १९८२ नुसार लावण्यात येईल. 
२. संदर्भाकित दिनांक २८.११.२०१८ चे ज्ञापनामध्ये नमूद केलेल्या अन्य अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहूनच संबंधित उमेदवारांची नेमणूक करण्यात येत आहे. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०३१६२०११८९०७ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


G a 1 a Nn a Nn DN: CN = Gajanan Bhimrao Gurav, C = IN, 8 
J = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = General Administration 


B h | m rao G U lav alee cen -04 11:40:49 +05'30' 


(71. fA. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
उमेदवारासाठी सहपत्रे : 
१) रुजू अहवाल 
२) नियतवाटप केलेल्या कार्यालयांच्या पत्त्यांची यादी 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी-१५१८/प्र.क्र.१५६/१४-अ 


कार्यालयांसाठीसहपत्रे १) उमेदवारांच्या नावांची यादी (उमेदवारांच्या भ्रमणध्वनी व ई मेल क्रमांकासह) 
२) उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत 
३) प्रतिवेदन नमुना (उमेदवार दि.३.२.२०१९ पर्यंत विभाग/कार्यालयात 
नियुक्तीसाठी हजर न झाल्यास त्या उमेदवाराच्या आवेदनपत्राच्या 
संगणकीय व ओळखपत्राच्या प्रतीसह कोणत्याही परिस्थितीत 
दि.४.२.२०१९ पर्यंत या विभागास पाठविण्यात यावा) 


प्रत -: 


-0 


Se LTE LD भले 


अवर सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 

सर्व संबंधित उमेदवार, यांना रुजू अहवालाचा नमुना प्रतीसह (ई मेल द्वारे). 
संग्रहार्थ (साप्रवि/१४-ओ). 


AD 


CC £N 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सरळसेवा निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी/इग्रजी) परीक्षा 2017 मधून मंत्रालयीन विभाग व बृहन्मुंबईतील राज्य शासकीय कायोलयात करावयाचे 
फेर नियतवाटप 


निम्नश्रेणी Trea मराठी (नियतवाटप) 


शिफारस उमेदवाराचे नांव व्यक्तीचा प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग र्व फेरनियतवाटप केलेला 
क्रमांक करण्यात आलेला विभाग/कार्यालय 
विभाग/कार्यालय 
1 iia BHAD SHITAL SUNDARRAO Open Female | OPEN-Female-1 भाग (का.33) 
(Marathi) 


त्सव 
जे.जे.रुग्णालय, भायखळा मंत्रालय, मंबई 400 032 
NANKAR AJAY RAMCHANDRA OPEN-General-2 पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
Marathi मंत्रालय, मंबई 400 032. 
JOSHI SUJATA SUNIL (English Open OPEN-General-3 पाणी परवठा व स्वच्छता विअन्न, नागरी परवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मंबई 
400 032 


अ.क्र. मंत्रालयीन विभागांची यादी (निम्नश्रेणी लघुलेखक मराठी/इंग्रजी) | 
१ | अवर सचिव (आस्थापना), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग विभाग, गोकुळदास 
तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई Yoo ००१. 
२ | अवर सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, दालन क्र.५५३ (विस्तार), 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी 
क्र.२२७२९३९१२ 
३ | अवर सचिव (आस्थापन), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, दालन 


क्र.२१९ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई yoo 
०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०५० 


निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी/इंग्रजी) या पदावर फेरनियतवाटप केलेल्या उमेदवारांसंबंधी मंत्राळयीन 
प्रशासकीय विभागाचे आस्थापना अधिकारी व बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयाचे नियुक्‍ती प्राधिकारी 
यांनी द्यावयाचे प्रतिवेदन 


क्रमांक: ( विभाग / कार्यालयाचे नांव व पत्ता) 
दिनांक- 


प्रति, 


अवर सचिव ( कार्यासन ९४ अ) 
सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४००० ३२ 


विषय: निम्नश्रेणी लघुलेखक परीक्षा -२०१७ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांची 
निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावर नियुक्‍ती 


संदर्भ:-पत्र क्रमांक: एएससी -१५१८/प्र.क्र. १५६/१८/१४-अ,दिनांक ३ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भाधीन पत्रान्वये निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी/इंग्रजी ) या पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांचे प्रतिवेदन पुढील प्रमाणे आहे:- 


(अ) नियुक्‍ती स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र. उमेदवाराचे नांव रूजू झाल्याचा दिनांक 


(ब) नियुक्ती न स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र. उमेदवाराचे ara 


बरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केली असून ते निम्नश्रेणी लघुलेखक 
(मराठी/इंग्रजी) पदावरील नियुक्तीसाठी आवश्यक त्या सर्व बाबी पूर्ण करीत त्यांच्या नेमणूकीबाबतचे आदेश निर्गमित 
करण्यात आले असून त्यांच्या प्रती सोबत जोडण्यात आलेल्या आहेत. तसेच विहित कालावधीत नियुक्‍ती न 
स्विकारणा-या (ब) येथे दर्शविलेल्या उमेदवाराची मूळ आवेदनपत्र या सोबत परत पाठविण्यात येत आहेत. 


सहपत्र -:बरीलप्रमाणे ( नियुक्‍ती प्राधिका-यांची सही व पदनाम ) 


उमेदवाराचा रूजू अहवाल 


नियुक्ती दिलेल्या उमेदवाराने त्यास नियुक्ती दिलेल्या कार्यालयात रूजू झाल्याबाबतचा अहवाल 


दिनांक- 


उमेदवाराचे नाव व भ्रमणध्वनी क्रमांक - 
उमेदवाराची जन्म तारीख- 
उमेदवाराची शैक्षणिक अर्हता- 
उमेदवाराचा गुणवत्ता क्रमांक- 
उमेदवाराचा स्वतःचा मूळ प्रवर्ग- 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन १४ओ) 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४००० ३२ 


महोदय, 


मी खाली सही करणार श्री/ श्रीमती/कु. 
नमूद करतो / करते की , आपले पत्र क्रमांक एएससी १५१८/प्र.क्र. १५६/१४ अ ,दिनांक ०३.०१.२०१९ रोजीचे पत्र 
मला मिळाले. त्यानुसार मी या कार्यालयात निम्नश्रेणी 
लघुलेखक (मराठी/ इंग्रजी) या पदावर दिनांक रोजी रूजू झालो / झाले. हे आपणांस माहितीसाठी 
व उचित कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 


उमेदवारास नियुक्ती दिलेल्या कार्यालयाचा पत्ता* (खालील तळटीप पहावी) 


आपला/ आपली, 


( ) 
उमेदवाराची सही व नाव 


* तळटीप :- उमेदवाराने नियुक्‍ती दिलेल्या विभाग / कार्यालयात रूजू झाल्यानंतर वरील पत्र तात्काळ या विभागास 
सादर करावे अन्यथा त्यांना दिलेली नियुक्ती त्यांनी स्विकारली नाही असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली 
जाईल याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


